जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.9३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ : विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०८.०७.२०१९ 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २७.०१.२०२० 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २५.०६.२०२० 

प्रस्तावना : - 

विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २५.०६.२०२० रोजीच्या आदेझान्वये दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, 
मुंबई वगळून) त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक”(अराजपत्रित) या 
पदास विशेष बाब म्हणून “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले होते. 

आता, जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यास “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करेपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीकरीता जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी 
(नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र 
न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) यांना सुपूर्द करण्यात आलेली “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
पदाची जबाबदारी पुढे चालू ठेवण्याची किंवा अन्य राजपत्रित अधिकाऱ्यास सदर जबाबदारी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

त्यानुसार जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) 
त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) या पदास विशेष 
बाब म्हणून सोपविण्यात आलेली “आहरण व संवितरण अधिकारी” पदाची जबाबदारी 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात येत आहे. सदर कार्यालयातील सर्व प्रकारची देयके 
कोषागारात सादर करण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच 
मर्यादित राहतील. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ.संदर्भ-९/२१/को प्र-५, दिनांक ०१.०२.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.७३/का.१४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१५१६३९५०७५१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN ARUN Oh xeon nar AW NDA 


2.5.4.20=87a3595a52aa9c93dd1 1 cf6d08eb9c32c25 11947 16de23ff63e49022fda 
ff41f, pseudonym=6A79AD3FDF52C35863D0C48 1 6D76B8E9A827102D, 


serialNumber=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FB0D7B7554B 
8FA6D755925AD1, cn=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
Date: 2021.02.15 16:44:43 +05'30' 


(प्रविण अ.कुंभोजकर ) 
उप विधि सल्लागार नि उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
| 
oy 


YS Yee Peer De Se IS sls <-> Te 


मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, मुबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५/व्यय/विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, का.१८/का.२३/का.२४/का.२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (का.१४) 


Nn SMS ०८ WwW AN 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


अज र आमीर . अठकल, .. ओकने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


